आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे येथे डिजीटल 
पोस्टल फ्रैकिंग मशीन खरेदी करणेस 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 

शासन ज्ञापन क्रमांक- आसंप्र-२०२२/प्र.क्र.४२/का.१९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ जुले, २०२२. 


१) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/२०२२/ 
प्र.क्र.४९/ का-१/२८ दिनांक ०१/०५/२०२२ व दिनांक ७/०६/२०२२ 


शासन ज्ञापन :- 


आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी संस्थेत सद्या वापरात 
असलेल्या डिजीटल पोस्टल फ्रॅकिंग मशीनची मुदत ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी संपळी असुन 
लायसन्सची मुदत दिनांक ०८.०२.२०२२ रोजी समाप्त झाली असल्याने नवीन मशीन वापरात 
आणणे आव्यक असल्याचे कळवुन रु.१.६२ लक्ष किंमतीचे नवीन मशीन खरेदी करणेस मान्यता 
देणेची विनंती संदर्भाधिन पत्रान्वये केली आहे. 
२. दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजामध्ये शासकीय पत्रव्यवहारासाठी फ्रँकिंग मशीनचा वापर 
अत्यावशक असल्याने रु.१.६२ लक्ष किंमतीचे नवीन डिजीटल पोस्टल thf मशीन आयुक्त, 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेमार्फत खरेदी करणेस मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. सदर मशीन खरेदी करणेकरीता आयुक्त, आ.सं.व प्र. सं. पुणे यांचेमार्फत खरेदीसाठी 
विहीत कार्यपद्धतीचे आणि शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या आदेशांचे अनुपालन करणेत यावे. 
४. सदर देयक अदा करण्याकरिता आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे हे 
आहरण व संवितरण अधिकारी असतील. 
५. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च “मागणी क्र. टी-५, २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती, इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०२) अनुसूचित 
क्षेत्राबाहेरील उपयोजना (०२)(२४) अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती (२२२५-४१२२) 
(२१) सामग्री व पुरवठा” Sarit अर्थसंकल्पिय करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात 
यावा. 
६. हे आदेशा वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १७ एप्रिल २०१५ मधील उप विभाग ४ मधील 
अनुक्रमांक ७ नुसार प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारांनुसार निर्गमित करणेत येत आहेत. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः आसंप्र-२०२२/प्र.क्र.४२/का.१९ 


७, हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०७२६१२५५३६६८२४ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prakash Vijay नाणा वा | 
Waje ग. कळ» 
(प्रकाश वि. वाजे) 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Ne 
a 


मा. मंत्री आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

सचिव (आदिवासी विकास विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

उप संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा),/ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा),/ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१०) उप सचिव(अर्थसंकल्प), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) निवड नस्ती (का-१९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


oo 2222.2 2 2 


me) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


